शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये राज्यातील इ. १ 
ली ते १२ वी च्या शाळा सुरु करण्याचे 
अधिकार स्थानिक प्राधिकाऱ्यांना प्रदान 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण : २०२१/प्र.क्र.१७८/एसडी-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २० जानेवारी, 2022. 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.८६/एसडी-६, दि. १५ जून, २०२० 
२) शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.८६/एसडी-६, दि. २४ जून, २०२०. 
३) शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.८६/एसडी-६, दि. २२ जुले, २०२०. 
४) शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.८६/एसडी-६, दि. १७ ऑगस्ट, २०२०. 
) 
) 


५) शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.८६/एसडी-६, दि. २९ ऑक्टोबर, २०२०. 
६) शासन परिपत्रक क्र.संकीर्णर०२१/प्र.क्र.९४/एसडी-६, दि.०७ जुले, २०२१. 
७ शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.११३/एसडी-६, दि. १० ऑगस्ट, २०२१. 
८) शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.११३/एसडी-६, दि. २४ सप्टेंबर, २०२१. 
९) आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांक संआसे/कोविड/झाळा सुरु 
होण्यासंदर्भात सूचना/२५६०२-७१०/२०२१, दि. २८ नोव्हेंबर २०२१ 
१०) शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण : २०२१/प्र.क्र.१७८/एसडी-६, 
दि. २९ नोव्हेंबर, २०२१ 
११) महाराष्ट्र शासन, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, आदेश क्र.डीएमयू/२०२०/ सीआर ९२/ 
डीआयएसएम-१, दि.८ जानेवारी, २०२२. 
परिपत्रक :- 
१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक, दि. ७ जुले २०२१ अन्वये ग्रामीण भागातील 
कोरोनामुक्‍त गावात इ. ८ वी ते इ.१२ वीचे व दि.१० ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या परिपत्रकान्वये ग्रामीण 
भागात इ.५ वी ते इ.७ वी व शहरी भागातील इ. ८ वी ते इ. १२ वी तसेच दि.२४ सप्टेंबर, २०२१ 
रोजीच्या परिपत्रकान्वये शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ मध्ये राज्यातील ग्रामीण भागातील इयत्ता पाचवी 
ते इयत्ता बारावी व शहरी भागातील इयत्ता आठवी ते बारावीच्या शाळा दि.०४ ऑक्टोबर, २०२१ 
पासून सुरु करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. एकूणच राज्यातील 
कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस कमी होत असल्याने राज्यातील ग्रामीण भागातील इयत्ता १ली ते 
इयत्ता ४ थी व महापालिका हद्दीतील इयत्ता १ ली ते ७ वी चे वर्ग दि. ०१ डिसेंबर, २०२१ रोजी पासून 
सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
२. दरम्यान राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव विचारात घेऊन संदर्भ क्र.११ येथील 
आदेशान्वये राज्यातील सर्वच शाळा दि.१५ फेब्रुवारी, २०२२ पर्यंत बंद करण्याचे आदेश निर्गमित 
करण्यात आले. तथापि, कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव राज्याच्या सर्व भागात सारख्या प्रमाणात 
नसल्याने व राज्यातील ज्या ठिकाणी कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी आहे अशा भागातून शाळा सुरु 


) 
) 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण : २०२१/प्र.क्र.१७८/एसडी-६ 


करण्याबाबत सातत्याने मागणी करण्यात येत असल्याने राज्यातील इ.१ ली ते १२ वी च्या शाळा 
स्थानिक परिस्थितीचा विचार करुन दि. २४ जानेवारी २०२२ पासून शाळा पुन्हा सुरु करण्याचे 
अधिकार महानगरपालिका क्षेत्रात महानगरपालिका आयुक्‍त व राज्यातील इतर भागात जिल्हा 
आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना शाळा सुरु 
करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. 

3. Prema शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण (दोन्ही मात्रा) झालेले असावे. 

४. शाळेतील१५ ते १८ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्याचे लसीकरण संबंधित शाळेत करणेबाबत सर्व 
शिक्षणाधिकारी यांनी स्थानिक प्राधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून नियोजन करावे. 


५. दि. २४ जानेवारी,२०२२ पासून सुरु होत असलेल्या शाळांबाबत शिक्षणाधिकारी, 
गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी यांनी नियमित झाळांना भेटी देऊन आढावा घेऊन आवइयक 
तेथे मार्गदर्डान करावे व भेटीचा अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करावा. विभागीय 
उपसंचालकांनी एकत्रित अहवाल शिक्षण संचालकांना सादर करावा. 


६. वरीलप्रमाणे शाळा सुरु करण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी संदर्भाधीन परिपत्रकांन्वये दिलेल्या 
मागदर्शक सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. तसेच सदर मार्गदर्शक सुचनांव्यतिरिक्‍्त 
स्थानिक परिस्थितीनुसार कोविड-१९ संदर्भात संबंधित शाळांनी मार्गदर्शक सूचना निश्चित कराव्यात. 


७. सुलभ संदर्भासाठी यापुर्वी दि. २९ नोव्हेंबर, २०२१ रोजीच्या परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक सूचना सोबत जोडल्या आहेत. 
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०१२०१९१४००२९२१ असा आहे. 
सदर झासन परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Imtiyaz Sinan 
Mushtaque Kazi वाण्या 
(इम्तियाज काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Kazi 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=SCHOOL EDUCATION & SPORT 


१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

२) मा. मुख्यमंत्री/मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, 

३) मा. सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधान भवन, मुंबई, 

४) मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधान भवन, मुंबई, 

) मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण) /मा. राज्यमंत्री, (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, 
) 

) 

) 

) 


qo) सर्व महानगरपालिका आयुक्त, 
११) सर्व जिल्हाधिकारी, 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण : २०२१/प्र.क्र.१७८/एसडी-६ 


१२ 
१३ 
१8 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई, 
संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे, 
संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई, 

शिक्षण संचाळक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
शिक्षण संचाळक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
संचालक, बालभारती, 

सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सवी), 

मुख्याधिकारी, नगरपालिका, (सवी, 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, (सवी, 

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) (सवी, 

प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सवी, 

प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका (सवी, 

निवडनस्ती (कार्या.एसडी-६). 


AJ 
४) 
sce 2 का ८2 व न CU WSC क. ७2. ७ ७०३ > >> 


२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
२५ 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


१, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण : २०२१/प्र.क्र.१७८/एसडी-६ 


परिशिष्ट-अ 
शाळा सुरु करण्यापूर्वी आरोग्य, स्वच्छत्ता व इतर सुरक्षाविषयक उपाययोजनांबाबतच्या 
मार्गदर्शक सूचना 
शाळेत स्वच्छता व निर्जतुकीकरण विषयक सुविधा सुनिश्चित करणे :- 
शाळेत हात धुण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन देणे. 
तापमापक (Thermometer), जंतूनाशक, साबण-पाणी इत्यादी आवश्‍यक वस्तुंची उपलब्धता 
तसेच शाळेची स्वच्छता व निर्जतुकीकरण स्थानिक प्रशासनाने (ग्रामीण व शहरी) सुनिश्चित करावे. 
वापरण्यात येणारे तापमापक हे calibrated contactless infrared digital thermometer असावे. 
ज्या ठिकाणी वाहतूक सुविधेचा वापर करण्यात येणार आहे अज्ञा शाळांनी मुख्याध्यापकांच्या 
नियंत्रणाखाळी वाहतुक आराखडा तयार करून विद्यार्थ्याच्या सुरक्षेकरीता वाहतुकीसाठी वापरात 
येत असलेल्या वाहनांचे वेळो-वेळी निर्जंतुकीकरण करावे. 
एखाद्या शाळेत विलगीकरण केंद्र (क्वारंटाईन सेंटर) / कोविड सेंटर असल्यास स्थानिक 
प्रशासनाने ते इतर ठिकाणी स्थलांतर करावे. स्थानिक प्रशासनाने अशा शाळेचे हस्तांतरण शाळा 
व्यवस्थापनाकडे करण्यापूर्वी त्याचे पूर्णत: निर्जतुकीकरण करुन हस्तांतर शाळेकडे करावे. 
शिक्षकांची कोविड-१९ बाबतची चाचणी:- 
संबंधित शाळेतील सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी कोविड-१९ साठीची ४८ तासापूर्वीची 
RTPCR चाचणी करावी. शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी सदर चाचणीचे प्रयोगशाळेने दिलेले 
प्रमाणपत्र शाळा व्यवस्थापनास सादर करावे. सदर प्रमाणपत्राची शाळा व्यवस्थापनाने पडताळणी 
करावी 
ज्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे चाचणी अहवाळ positive असतील त्यांनी कोविड मुक्‍त 
झाल्यानंतरच शाळेत उपस्थित राहवे. शाळेच्या प्रमुखांनी आजारी असल्याच्या कारणामुळे 
कर्मचाऱ्यास रजेवर राहण्याची परवानगी देण्यात यावी. 
ज्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे चाचणी अहवाल negative आहेत त्यांनी शाळेत उपस्थित 
राहताना कोविड-१९ संदर्भातील सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे आवश्‍यक राहील. तसेच 
कोविड-१९ बाबतची लक्षणे आढळल्यास त्यांनी त्वरीत चाचणी करावी. 
शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे कोविड लसीकरण ( दोन लसी ) झालेल्यांनाच शाळा/ 
कार्यालयामध्ये प्रवेशा द्यावा. 


3. बैठक व्यवस्था :- 


४. 


« वर्गखोली तसेच स्टाफ रुम मधील बैठक व्यवस्था शारीरिक अंतर (Physical Distancing) च्या 


नियमांनुसार असावी. 


© वर्गामध्ये एका बाकावर एक विद्यार्थी याप्रमाणे बैठक व्यवस्था असावी. 
« बैठक व्यवस्थेमध्ये दोन विद्यार्थ्यां दरम्यान सुरक्षित अंतर असावे. 
« विद्यार्थ्यांचे नाक व तोंड मास्कने पूर्णत: झाकलेले असले पाहिजे याबाबत विद्यार्थ्यांना सातत्याने 


सांगावे. 


शारीरिक अंतर (Physical distancing) च्या नियमांच्या अंमलबजावणीकरीता विविध चिन्हे व 
खुणा प्रदर्शित करणे :- 


« शाळेत दर्शनी भागावर Physical distancing, ARPA वापर इत्यादी संदर्भात मार्गदर्शक सूचना 


प्रदर्शित कराव्यात. 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण : २०२१/प्र.क्र.१७८/एसडी-६ 


© थुंकण्यावरील बंदीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. 

« शाळेच्या अंतर्गत व बाह्य परिसरामध्ये रांगेत उभे राहण्याकरिता किमान सहा फूट इतके शारीरिक 
अंतर (Physical distance) राखले जाईल याकरिता विशिष्ट चिन्हे जसे चौकोन, वर्तुळ इत्यादींचा 
वापर गर्दी होणारी ठिकाणे, जसे पाणी पिण्याच्या सुविधा, हात धुण्याच्या सुविधा, स्वच्छतागृहे 
इत्यादीच्या ठिकाणी करण्यात यावा. 

«७ शारीरिक अंतर (Physical distance) राखण्यासाठी जेथे शाक्य असेल तेथे येण्या व जाण्याचे 
वेगवेगळे मार्ग निश्चित करणाऱ्या बाणांच्या खुणा दर्शविण्यात याव्यात 

५. शाळेतील कार्यक्रम आयोजनावरील निर्बंध :- 
परिपाठ, स्नेह संम्मेलन, व इतर तत्सम कार्यक्रम ज्यामुळे अधिक गर्दी होऊ शकते अथवा स्पर्ठी 
होईल SAN कार्यक्रमांच्या आयोजनावर कडक निर्बंध असेल. शिक्षक- पालक बैठका शक्‍यतो 
ऑनलाईन घ्याव्यात. 
६. पालकांची संमती व पालकांनी घ्यावयाची दक्षता :- 
विद्यार्थ्यांनी शाळेत उपस्थित राहण्यापूर्वी त्यांच्या पालकांची संमती आवऱ्यक असेल. शाळा 
व्यवस्थापन समितीने पालकांशी वरील विषयी चर्चा करावी. 
आजारी असलेल्या किंवा लक्षण असलेल्या मुलांना पालकांनी शाळेत पाठवू नये. 
७. विद्यार्थी, पालक, शिक्षक व समाजातील सदस्य यांना कोविड-१९ च्या संदर्भातील आव्हाने व 
त्याबाबतची त्यांची भूमिका याबाबत जागरुक करणे:- 

शाळा सुरु करण्यापूर्वीच विद्यार्थी, पालक, शिक्षक व समाजातील सदस्य यांच्यात जागरुकता 
निर्माण करण्याकरिता शाळा व्यवस्थापन समितीने पत्रके, पत्रे व सार्वजनिक घोषणांच्या 
माध्यमांचा वापर करुन पुढील मुद्द्यांबाबत कार्यवाही करावी:- 

वैयक्तिक स्वच्छता व नेहमी वापरण्यात येणारे पृष्ठभागांचे निर्जतुकीकरण इत्यादीबाबत काय 
करावे किंवा काय करु नये याबाबतच्या सुचना. 

शारीरिक अंतर पालनाचे (Physical distancing) चे महत्व. 

कोविड-१९ च्या प्रतिबंधासाठी आवश्‍यक स्वच्छताविषयक सवयी. 

कोविड-१९ बाबतच्या गैरसमजुती. 

कोविड-१९ ची लक्षणे आढळल्यास शाळेत जाणे टाळणे. 

मास्कचा वापर करावा 

हात सातत्याने साबणाने स्वच्छ करावेत. 

केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांच्या सुचनांनुसार, सर्वच कर्मचारी जे (कोविड- 
१९च्या अनुषंगाने) अधिक उच्च धोक्याच्या पातळीमध्ये आहेत, जसे वयोवृद्ध कर्मचारी, दिव्यांग 
कर्मचारी, गरोदर महिला कर्मचारी व जे कर्मचारी औषध-उपचार घेत आहेत, त्यांनी अधिक 
काळजी घ्यावी. त्यांनी शक्‍यतो विद्यार्थ्याच्या प्रत्यक्ष संपर्कात येऊ नये. 


८. शाळेतील उपस्थितीबाबतच्या धोरणांमध्ये सुधारणा करणे:- 

विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती बंधनकारक नसून पूर्णत: पालकांच्या संमती वर अवलंबून 
असेल. 

१००% उपस्थितीबाबत देण्यात येणारी पारितोषिके कोविड-१९ परिस्थितीमुळे 
सद्य:परिस्थितीत देऊ नये. भविष्यामध्ये कोविड परिस्थिती सुधारल्यानंतर नियमित शाळा सुरु 
झाल्यानंतर अशी पारितोषिके देता येतील. 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण : २०२१/प्र.क्र.१७८/एसडी-६ 


९. शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे लसीकरण करणे आवश्‍यक- 
« शाळा सुरु करण्यापूर्वी त्या शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण झालेले 
असणे आवड्यक आहे. 
शाळेतील कर्मचाऱ्यांना त्यांना नेमून दिलेल्या कामाव्यतिरिक्त आणिबाणीच्या प्रसंगी इतर 
कर्मचाऱ्यांची कामे करण्यासाठी प्रशिक्षित करावे. 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण : २०२१/प्र.क्र.१७८/एसडी-६ 


१. 


४. 


परिशिष्ट-ब 
शाळा सुरू झाल्यानंतर आरोग्य, स्वच्छता व इतर सुरक्षाविषयक उपाययोजनाबाबतच्या 
मार्गदर्शक सूचना 
शाळेत व शाळेच्या परिसरात स्वच्छता व आरोग्यदायी परीस्थिती सतत राखणे:- 

शाळेचा परीसर दररोज नियमितपणे स्वच्छ केला जावा. 
शाळेतील वर्गखोल्या व वर्गखोल्यांच्या बाहेरील नेहमी स्पर्श होणारा पृष्ठभाग जसे स्वच्छतागृहे, 
हॅण्डल, अध्ययन-अध्यापन साहित्य, डेस्क, टॅबलेट्स, खुर्च्या, वाहने इ. वारंवार स्वच्छता व 
निर्जंतुकीकरण करण्यात यावे. 
शाळेतील व शाळेच्या परीसरातील सर्व कचर्‍याची नियमितपणे विल्हेवाट लावण्यात यावी. 
हात धुण्याच्या सर्व ठिकाणी साबण, SSAA व स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. 
सर्व महत्त्वाच्या ठिकाणी सॅनिटायझर ठेवण्यात यावे. 
सुरक्षित व स्वच्छ पिण्याचे पाणी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. 
विद्यार्थ्यांनी सोबत वॉटर बीटल आणण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहीत करावे. 
शाळा सुरू होण्यापूर्वी व शाळा सुटल्यानंतर शाळा व वर्ग खोल्यांचे नियमितपणे निर्जंतुकीकरण 
करण्यात यावे. 
वरील सर्व स्वच्छतेमध्ये विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेऊ नये. 


शाळेत विद्यार्थ्यांना सुरक्षित ठेवणे:- 


जास्त विद्यार्थी असलेल्या शाळा दरदिवशी दोन सत्रांमध्ये भरविण्यात याव्यात. 

सर्व विद्यार्थी, शिक्षक व कर्मचारी वर्ग यांनी शाळेत येताना व शाळेत असेपर्यंत तसेच, शाळेत 
कोणतीही कृती करताना मास्कचा वापर करावा. तसेच, विद्यार्थी मास्कची अदलाबदल करणार 
नाहीत याची दक्षता घ्यावी. 

विद्यार्थी, शिक्षक व कर्मचारी वर्गाची दररोज Thermal Screening चाचणी घेण्यात यावी. 
विद्यार्थी, शिक्षक व शाळेतील कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्‍त इतर कोणत्याही व्यक्तिला झाळेच्या परिसरात 
व शाळेच्या प्रवेशद्वारावर प्रवेश देऊ नये. 

काही विद्यार्थी सूचनांचे पाळन करत नसल्यास ते त्यांच्या पालकांच्या निदर्शनांस आणावे. 
कोविड१९ प्रसार टाळण्यासाठी झाळांमध्ये बायोमेट्रिक उपस्थिती पध्दत टाळण्यात यावी. 
शाळेतील विद्यार्थी आणि शिक्षक यांची संख्या लक्षात घेऊन मुबळक ठिकाणी हात धुण्याची 
व्यवस्था करण्यात यावी. 

शाळेत जलतरण तलावाचा वापर करण्यात येऊ नये. 


प्रत्येक शाळेमध्ये वैद्यकीय मदत कक्ष (Health Clinic) सुरु करणे :- 


सर्व शाळा आरोग्य केंद्राशी संलग्न कराव्यात. 

हेल्थ क्लिनीकमध्ये स्थानिक आरोग्य केंद्रामधीळ डॉक्टर व परिचारीकांची मदत घ्यावी. 
शक्‍य असल्यास वैद्यकीय मदत कक्ष (Health Clinic) YS करावे. 

शक्‍य असल्यास यासाठी इच्छूक डॉक्टर पालकांची मदत घेण्यात यावी. 

विद्यार्थ्याचे दररोज तापमान तपासणी करावी. 


विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासाची सोय करणे :- 


कोविड-१९ संसर्ग टाळण्यासाठी पालकांनी शक्‍यतो विद्यार्थ्यांना स्वत: त्यांच्या वैयक्तिक 
वाहनाने शाळेत सोडावे. 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण : २०२१/प्र.क्र.१७८/एसडी-६ 


वाहन चालक व वाहक यांनी स्वत: तसेच विद्यार्थी शारीरिक अंतराचे पाळन करतील याची 


दक्षता घ्यावी. 

१००% लसीकरण झालेल्या वाहनचालक व मदतनीस यांचीच सेवा घ्यावी. दोन लस घेतले 
नसलेल्या वाहनचालक व मदतनीसांना सेवेमध्ये घेऊ नये. 

बस / कार यांच्या खिडक्या उघडया ठेवण्यात याव्यात. 

वातानुकूलित बसेस मध्ये २४ ते ३० डिग्री सेल्सिअस तापमान राखावे. 

शाक्य असल्यास वाहनात हॅन्ड सॅनिटायझर ठेवण्यात यावे 


५. कर्मचारी व विद्यार्थी यांचा सुरक्षीत प्रवेशा व गमन (Entry and Exit) :- 


दर दिवशीच्या दोन सत्रांच्या मध्ये योग्य तो कालावधी देण्यात यावा ज्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये 
योग्य ते शारिरिक अंतर राखणे शक्‍य होईल. 

शाळेस एकापेक्षा अधिक प्रवेशद्वार असल्यास झाळेत येताना व जातांना सर्व प्रवेशद्वारांचा वापर 
करावा. 

कुटुंबातील एखादा सदस्य ताप/खोकला यांनी आजारी असल्यास आपल्या मुलांना पालकांनी 
शाळेत पाठवू नये. 

वर्गखोल्या व इतर ठिकाणी सुरक्षिततेच्या मानकांची खात्री करावी :- 

१ली ते ४ थीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रात्यक्षिक (78००७७) WRIA घेऊ नये. तथापि आवश्‍यक 
असल्यास विद्यार्थ्यांचे लहान लहान गट करुन घेण्यात यावेत म्हणजे शारीरिक अंतराचे 
(Physical Distancing) पालन करणे सुलभ होईल 

विद्यार्थ्यांनी कोणतेही साहित्य जसे पुस्तके, वही, पेन, URI, वॉटर बॉटल, शाळेत येताना 
सोबत आणावे व त्यांची अदलाबदल करू नये. 

वर्गखोल्यांची दारे व खिडक्या उघड्या ठेवण्यात याव्यात. 

उदवाहन (lift) व्हरांड्यांतील उपस्थित व्यक्‍तीच्या संख्येवर निर्बध आणावेत. 
स्वच्छतागृहामध्ये अधिक गर्दी होऊ नये, याची दक्षता घ्यावी. 

विद्यार्थ्यांनी प्रत्येक कृती केल्यानंतर हात स्वच्छ धुण्यासाठी त्यांना वारंवार सूचना 
देण्यात याव्यात. 

वातानुकुलित वर्ग खोल्यां असल्यास तापमान २४ ते ३० डिग्री सेंटिग्रेड ठेवावे. 


७. अभ्यासवर्गांची व्यवस्था:- 


जास्त विद्यार्थी असलेल्या शाळा दरदिवशी दोन सत्रांमध्ये भरविण्यात याव्यात 


प्रत्यक्ष वर्गाचा कालावधी ३ ते ४ तासांपेक्षा अधिक असू नये. प्रत्यक्ष वर्गांकरिता जेवणाची सुट्टी 


नसेल. 


८. कोविड-१९ संशयित आढळल्यास करावयाची कार्यवाही :- 


शिक्षक, कर्मचारी वर्ग किंवा विद्यार्थी संशयित आढळल्यास त्यास एका खोलीत इतरांपासून वेगळे 


ठेवावे व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क करुन त्यांना तात्काळ वैद्यकीय उपचार मिळतील याची 


दक्षता घ्यावी. 

कोविड-१९ ची लक्षणे आढळल्यास त्यास तात्काळ नजीकच्या रुग्णालयात दाखल करावे. 

शाळेजवळील कोविड सेंटर/आरोग्य केंद्राबद्दलची माहिती मुख्याध्यापक व प्रत्येक 
शिक्षकांच्या मोबाईलमध्ये संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, संपर्क अधिकारी, रुग्णवाहिकांचे संपर्क 
क्रमांक व कृती आरखडा असावेत. 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण : २०२१/प्र.क्र.१७८/एसडी-६ 


९. 


१०. 


११. 


१२. 


खेळाच्या मैदानाबाबत मार्गदर्शन :- 
सद्य:स्थितीत इ. १ ली ते ४ थीच्या विद्यार्थ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे खेळ घेण्यात येवू नयेत. 


आजारी विद्यार्थी शोधणे :- 
ताप, सर्दी, जोरात श्वासोच्छवास करणारे, शारिरावर ओरखाडे, डोळे लाल झालेले , ओठ 
फुटलेले व लाल झालेले, बोटे, हात आणि सांधे सुजलेले, उलटया - जुलाब व पोटदुखी 
असलेले विद्यार्थी वर्गात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांना डॉक्टरकडे नेण्याची व्यवस्था 
करावी व डॉक्टरांच्या सल्ल्याने विद्यार्थ्याच्या उपस्थितीबाबत निर्णय घ्यावा. 
विद्यार्थ्यांवरील मनोसामाजिक परिणामांबाबत शिक्षकांना अवगत करणे - 
खालील लक्षणे दर्शविणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर शिक्षकांनी lars काळजी घ्यावी. 
जास्त चिडचिड करणारे, रागीट व छोटयाऱ्या गोष्टीत FART होणारे 
वर्गात नेहमी शांत बसणारे व कोणत्याही गोष्टीत स्वारस्य न दाखविणारे, 
वयाशी विसंगत वर्तणूक दर्शविणारे उदा. अंगठा चोखणे इ. 
खाण्याच्या व झोपण्याच्या सवयीत बदल दर्शविणारे, 
शालेय शिक्षणात असामान्य घट दर्शविणारे, 
असहाय्य झालेले व सतत रडणारे विद्यार्थी, 
अशी लक्षणे असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची विशोष काळजी घ्यावी व त्याच्याशी संवाद साधावा. अशा 
विद्यार्थ्यांना विशेष मार्गदर्शन करावे. 
विद्यार्थी, शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये कोविड-१९ सहऱ्य लक्षणे निर्माण झाल्यास- 
शाळेतील कोणाला कोविड-१९ EI लक्षणे दिसू लागल्यास घाबरुन जाण्याचे किंवा अशा 
व्यक्‍तीला भेदभावाने वागविण्यात येऊ नये. 
पालक आणि वैद्यकीय सुविधा केंद्रास कल्पना द्यावी व वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होई पर्यंत 
किंवा पालक येई पर्यंत अशा विद्यार्थ्याला मास्कसह झाळेतीळल वेगळया खोलीत ठेवावे. 
कोविड बाधित विद्यार्थी वर्गामध्ये आढळल्यास पुढील प्रमाणे कृती योजना करण्यात यावी- 
तो विद्यार्थी वर्गामध्ये ज्या रांगेत बसतो त्यांच्या मागील, पुढील आणि दोन्ही बाजच्या ३ 
रांगेतील विद्यार्थ्यांना निकट सहवासित मानावे. 
याशिवाय इतर कारणामुळे बाधित विद्यार्थ्याच्या निकट संपर्कात आलेल्या विद्यार्थ्यांची/ 
शिक्षकांची यादी करावी. 
अज्ञा निकट सहवासित विद्यार्थ्यांना २? आठवडयांकरिता होम क्वारंटाईन करावे. या काळात 
ज्यांना कोविड सारखी लक्षणे आढळतील त्यांनी कोविड चाचणी करुन घ्यावी. ज्यांच्या मध्ये 
कोविड लक्षणे दिसून येत नाही अज्ञा विद्यार्थ्यांनी 4-90 दिवसांनंतर कोविड चाचणी करुन 
घ्यावी. 
ज्या वर्गात विद्यार्थी कोविड बाधित आढळून आले त्या वर्गातील बाके १% सोडियम 
हायपोक्‍्लोराईट द्रावणाने निर्जतुकीकरण करण्यात यावे. तसेच स्वच्छतागृहे, सामायिक जागा 
यांचे निर्जंतुकीकरण करुन घ्यावे. 
शाळेत काही विद्यार्थी/ शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांना कोविड सारखी लक्षणे आढळल्यास 
किंवा कोणी कोविड बाधित आढळल्यास झाळेत आणि पालकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण 
होऊ नये याची काळजी शाळा मुख्याध्यापक व प्रशासनाने घ्यावी. 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण : २०२१/प्र.क्र.१७८/एसडी-६ 


१३. 


१४. 


१८. 


विद्यार्थ्यांच्या मनोसामाजिक स्वास्थ्यबाबत शिक्षकांना मार्गदर्शन :- 

पहिल्या १ ते २ आठवडयामध्ये थेट शिक्षणावर भर न देता विद्यार्थ्यांस शाळेची सवय होवू 
द्यावी. त्यासाठी आंनददायी शिक्षणांवर भर द्यावा. ज्यामुळे मुलांना शाळेची गोडी निर्माण 
होईल. 

प्रत्येक विद्यार्थ्यांची पार्श्वभूमी अवगत करुन त्यानुसार विद्यार्थ्याश्ी परस्परसंवाद साधावा. 
कोविड होवून गेलेल्या विद्यार्थ्यांशी सहानुभूतीने वागणे. 

विद्यार्थी व पालकांशी ऑनलाईन / ऑफलाईन पध्दतीने संपर्कात राहणे. 

शिक्षक पालक बैठकीत चर्चा :- 

कोविड आजाराबाबत माहिती व सदर आजार टाळण्याबाबत पालकांना माहिती द्यावी. 
पालकांच्या प्रश्नांना परस्पर संवादाने उत्तरे द्यावीत. 

मुलांना मोबाईलची सवय लागू नये अशा पध्दतीने पालकांनी लक्ष ठेवण्याबाबत पालकांना 
मार्गदर्शन करणे. 

लवकर SSA झाळेच्या वेळेत मुलांना तयार करणे. 

मुलांना कमीत कमी पुस्तके / वह्या न्याव्या लागतील अशी व्यवस्था करावी. 
घरात प्रवेश करताना घ्यावयाची काळजी :- 

घरात आल्यानंतर थेट वॉशरुमकडे जाणे, 

स्नान करुन युनिफॉर्म बदलणे, 

आंघोळीनंतर युनिफॉर्म साबणाच्या पाण्यात बुडवून ठेवावा किंवा संबंधित शाळेने विद्यार्थ्यांना 
युनिफॉर्म ऐच्छिक करावा. 

मास्कसुध्दा साबणाच्या पाण्याने धुवून बाहेर वाळत ठेवावा, 

पालकांनी मुलांना शाळेचे उपक्रमबाबत अवगत करुन मुलांना पुढील दिवसासाठी तयार 
करावे. 


१६. मानसिक व सामाजिक कल्याण :- 


चिंता आणि निराशा यासारख्या मानसिक आरोग्याच्या समस्या नोंदविणाऱ्या किंवा सांगणाऱ्या 
विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी नियमित समुपदेशन केले जाईल, याचे नियोजन करावे. 
उपरोक्त सूचनांव्यतिरिक्‍त स्थानिक परिस्थितीनुसार शाळांनी आवऱ्यक मार्गदर्शक तत्वे, सूचना 


निश्चित करावीत व प्रभावी अंमलबजावणी करावी. 


पृष्ठ १० पैकी १० 


